महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- कअनि-११२३/प्र.क्र.५०/प्रशा-२(१४ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०३ जुले, २०२४ 


संदर्भ:- सा.प्र.वि., हासन आदेश समक्रमांक दिनांक २८.०६.२०२३ व दिनांक १४.०८.२०२२३ 


श्री.वि.सु.पाटील, कक्ष अधिकारी, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांची संदर्भाधीन दिनांक 
२८.०६.२०२३ च्या आदेशान्वये ग्रामविकास विभागात बदलीने पदस्थापना करण्यात आली होती. तथापि, 
श्री.वि.सु.पाटील, कक्ष अधिकारी यांच्या बदलीस दिनांक १४.०८.२०२३ च्या आदेशान्वये स्थगिती देण्यात आली 


असून, त्यांच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागातील कालावधीस दिनांक ३०.०४.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. 


२. आता, श्री.वि.सु.पाटील, कक्ष अधिकारी यांच्या बदलीस प्रशासकीय कारणास्तव स्थगिती देण्यात येत 


असून, त्यांच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागातील कालावधीस दिनांक ३०.०४.२०२४ च्या पुढे एक वर्ष 
म्हणजेच दिनांक ३०.०४.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२.१ सदर मुदतवाढीचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने श्री.पाटील 
यांना बदलीने पदस्थापना दिलेल्या ग्रामविकास विभागात रुजू होण्यासाठी दिनांक ३०.०४.२०२५ (म.नं.) रोजी 
कार्यमुक्त करणे आवश्‍यक राहील. 


3. सदर शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७०३१७२२१३८९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


igitally signed by VIVEK RAMAKANT JADHAV 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


5.4.20=0c6f092192cae76ac289eef2587c5f28373c6e445e4552e27 


b340b424d48717c, postalCode=400032, st=Mi 


JADHAV ee eo a 
(वि. र. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
श्री.वि.सु. पाटील, कक्ष अधिकारी, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(संबंधित मंत्रालयीन विभाग) 
प्रत, 


१) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

२) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग/ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२ 

३) सह/उपसचिव (आस्थापना), पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग/ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- 
BOO 032 

8) निवड नस्ती/प्रशञा-२ (१४ब) 


